सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ९ , अंक ९ ] 

गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये १०.०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अ . - एक -१ ( १८२ ९ ) . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३२२ . 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 

नाही . 


१-२ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


Reg . No. / NP CITY / 236 / 2018-20 . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग एक - अ . – ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका 
बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 
आदेश 


( १ ) 


क्रमांक -४ ९ -२०२३ . 

श्री . अ . कि . काळे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांच्या खाती दि . १४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी एकूण २ ९ ८ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . 
त्यांना दि . १५ फेब्रुवारी २०२३ ते दि . १७ फेब्रुवारी २०२३ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या नंतर दि . १८ फेब्रुवारी २०२३ व 
दि . १ ९ फेब्रुवारी २०२३ रोजीची सार्वजनिक सुटी व रविवारची सुटी जोडुन दि . २० फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 

रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 


पृष्ठे 

१-१२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अ . कि . काळे , हे जर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील सही करणार असा 
आदेश देते की , श्री . के . बी . चौगुले , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला हे वरील रजेच्या काळात सदर 
न्यायालयाचे न्यायिक व प्रशासकीय काम पाहतील . 

व 


२ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ३२३ . 


क्रमांक - ५०-२०२३ . - 

श्री . ए . बी . कट्टे , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , बार्शिटाकळी यांच्या खाती दि . १५-०२-२०२३ रोजी एकूण ८१ 
दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दि . २७ फेब्रुवारी २०२३ ते दि . ०१ मार्च २०२३ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दि . २५ फेब्रुवारी २०२३ व दि . २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचा चवथा शनिवार व रविवार ची सुटी जोडुन दि . २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २ मार्च २०२३ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . बी . कट्टे , हे जर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते की , श्री . ए . एन . खताडे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बार्शिटाकळी हे वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी , फौजदारी व प्रशासकीय स्वरुपाचे काम 
पाहतील . 


अकोला : 

दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२३ . 


आदेश 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३२४ . 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 
आदेश 


अकोला : 

दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२३ . 


( अवाच्य ) , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , 
अकोला . 


क्रमांक -४८-२०२३.– 

श्रीमती ए . ए . देसाई , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) व अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी अकोला यांच्या खाती दि . ०६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी 
एकूण ६० दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . त्यांना दि . ०७ फेब्रुवारी २०२३ व दि . ०८ फेब्रुवारी २०२३ अशी दोन ( ०२ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा , 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ए.ए. देसाई , ह्या जर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर ते त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 
मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
श्री . पी . पी . पेठकर , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) व अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचा 
कार्यभार पाहीला . 


( अवाच्य ) , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , 
अकोला . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


